राज्यातील खाजगी अंशत: व पुर्णत: अनुदानित, 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील व अध्यापक 
विद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे 
वेतन ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : वेतन १२१८/प्र.क्र.२८/१८/टीएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०१ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा :- शासनाचे समक्रमांक दिनांक १८.०७.२०१९ रोजीचा शासन निर्णय 


शुध्दीपत्रक- 


उपरोक्त विषयावरील संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील ब) मध्ये नमूद मुद्दा क्र ३) मध्ये 
पुढीलप्रमाणे मजकूर समाविष्ट करण्यात येत आहे. 


"शासन निर्णय दिनांक १९ सप्टेंबर २०१६ अन्वये अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या १६२८ शाळा, 
२४५२ तुकड्यावरील १९२४७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना अनुदान मंजूर केले असून त्यापैकी 
१२६६ शाळा व १६८० तुकड्यांमधील प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या शिक्षक व 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे डिसेंबर २०१९ पर्यंतचे नियमित व थकित वेतन ऑफलाईन पद्धतीने अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे." 


२. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०९ /कोषा प्र. ५, दिनांक 
१७.७.२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९१००११६१२०९५३२१ असा आहे. हा seal डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


५॥-॥॥॥-:॥०॥-॥-॥१८॥५७॥॥॥॥॥॥॥ schon iu 
Chaudhari य 
(चारुशीला चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१) राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी १ 


AD 


) मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, Farag, मुंबई 
) प्रधान सचिव (शाळेय शिक्षण) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 
५) महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 
) 

) 

) 

) 


AN 


०८ 


Co 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

आयुक्‍त (शिक्षण ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८) शिक्षण संचालक ( प्राथमिक ) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) संचालक, विद्यापरिषद, पुणे 

११)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१३) सर्व शिक्षणाधिकारी / शिक्षण निरीक्षक ( माध्यमिक / प्राथमिक ) 

१४)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 


SG ८-४ 


१५) सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक (प्राथमिक/माध्यमिक) 

१६) वित्त विभाग ( व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, अर्थसंकल्प कार्यासन / संगणक शाखा, मंत्रालय, मुंबई 
१८)निवड नस्ती-टिएनटी-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


